जनगणना २०२१ च्या पूर्व परीक्षणासाठी प्रधान जनगणना 
अधिकारी व प्रभारी अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जनग-१२१९/२५८/प्र.क्र. ८१/५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २४ जुले, २०१९ 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक : जनग-१२१९/२५८/प्र.क्र. ८१/५, दि. २२ जुले, २०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
उपरोक्त संदर्भाधिन दिनांक २२ जुले, २०१९ च्या शासन निर्णयामध्ये जनगणना २०२१ च्या पूर्व 

परीक्षणासाठी निवड करण्यात आलेल्या ठिकाणांकरिता नियुक्‍त करण्यात आलेल्या "प्रभारी अधिकारी" या ऐवजी "चार्ज 
अधिकारी" असे वाचावे . 

सदर झासन शुध्दीपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०७२५१२००२०२८०७ असा आहे. हा शासन शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Suresh Mahadeo 


htra, 
}628981e82f8311a81d1cf9746 


8148522, 
serialNumber=f0b4c833a6fc7.c6fb7cb0a96a3e2bb79d42d283bB/0f7bfclae9 
h a e 5298d60bacf1, cn=Suresh Mahadeo Khade 


Date: 2019.07.25 12:09:59 +05'30' 


(सु.म. खाडे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
3. सर्व मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.सभापती, विधानसभा यांचे स्वीय सहायक, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 
५. मा.अध्यक्ष, विधान परिषद यांचे स्वीय सहायक, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,विधान भवन, मुंबई. 
६. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव. 
८. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
९. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका. 
१०. जिल्हाधिकारी, जि. जालना. 
११. जिल्हाधिकारी, जि. चंद्रपूर.५ 
१२. वैद्यकिय आरोग्य अधिकारी, आर/मध्य वॉर्ड, बृहन्मुंबई महानगरपालिका. 
१३. तहसिलदार, तहसिल बदनापूर, जि. जालना. 
१४. तहसिलदार, तहसिल जिवती, जि. चंद्रपूर. 
१५. संचालक, जनगणना संचालनालय, २रा मजला, एक्सचेंज बिल्डींग, सर रामगुलाम शिवसागर मार्ग, 
बेलॉर्ड ईस्टेट, मुंबई -४०० ००१ यांना माहितीसाठी सादर. 
१६. निवडनस्ती (कार्यासन-५). 


